महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळास 
_ सबलतींच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी प्रवासी 
करातून पस्तकी समायोजन करण्याबाबत. 


सन १९९७-९८ ते सन २०००-२००१ 


महाराष्ट्र शासन. 
गृहविभाग . 
शासन मिर्णय, क्र-एसटीसी.३४०१/१०७२/प्रक्र.-८७/परि.१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० 082. दिनांक: २८ मार्च, २००२. 


वाच्या :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एसटीसी.३४००/६३१/सीआर.३१/परि.१, . 
दिमांक २०.जूम, २०००. ; 
२) शासन पत्र गृह विभाग,क्र. बीजीटी-१००१/नवीन बाबी/२००१-२००२/बीयुडी-१ 
“दिनांक १६ मे २००१. “८ 
३) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिंबहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/लेखा /निबक/६६१८ 
PERE Rook. Ses: re 
We) महामंडळाचे पत्रं क्र.राप/लेखा/निंबक'प्र.क्र.५२१, दि.२९.१.२००२. 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बिकट आर्थिक परिस्थिती विचारात घेवून 
आर्थिक मदत करण्याच्या दृष्टीने शासनाने शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एसटोसी. 
३४००/६३१/सोओर.३१/परि., दिनांक २० जून, २००० अन्वये खालील निर्णय घेतला आहे :- 


1) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची VHA १७.५ टक्के या दराने 
शासनास अदा करावी लागते. प्रबासी कराचा हा दर १७.५ टक्के इतकांच ठेऊन दिनांक 
* १.४,२००० पासून महामंडळाने १रटक्केप्रमाणे प्रवासी कराची रक्‍कम शासनास अदा 
कराबी ब उर्वरित ५.५टक्‍्के कराची रक्‍कम शासनाचे भांडबली अंशदान म्हणून 
" महामंडळाने समायोजित करावे. शासनाच्या भांडवली अंशदानाबर महामंडळाला ६ 
टक्के दराने व्याज देणे आवश्यक राहील. ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम दर-सहा 
महिन्यांसाठी परिगणित करुम तेवढी रक्‍कम भांडवली अंशदान स्वरुपात देण्याबाबतचा 

-' शासन निर्णय काढला जावा. १ 


2) विबिध सामाजिक घटकांना प्रवासी भाड्यात दिलेल्या सवलतीपोटी येणा-या खर्चाची 
१०० टकके प्रतिपूर्ती ९७-९८ या आर्थिक वर्षापासून मान्य करण्यात येत आहे. ९७-९८, 
९८-९९ व ९९-२००० या वर्षांच्या सवलतीच्या मूल्यांची रक्‍कम थकौत प्रवासी करापोटी 
समायोजित करण्यात याबी व उर्वरित रक्‍कम सन २०००-२००१ या आर्थिक वर्षाची | 
दरमहा सवलतीची रक्‍कम देय प्रवासी कराच्या रकमेतून समायोजित करुन 
प्रबासी कराची रक्‍कम महामंडळाने शासनाकडे जमा करावी. वीर 


3) दिनांक १.४.२००१ पासून देय ठरणा-या सवलत्तींच्या मूल्याच्या रकमेतून प्रथम भांडवली 
अंशदानाबरील व्याज समायोजित करु न उर्वरित सबलतीच्या मूल्यांची रक्‍कम देय 
= कराच्या रकमेतून समायोजिंत करावी. उर्वरित निव्वळ रक्‍कम महामंडळाने जमा 
करावी. . » > 


बडे शासन Pets 
महार राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाला सन १९९१-९८, १९९८-९९, १९९९-२०००्या 


तीन आर्थिक वर्षासाठी रु.३२७.०७ कोटी आणि सन २९०-०-५००१ या आर्थिक बर्षासाठी 
रु.१९७४१,५६,२७१.०० अशा एकूण चार आर्थिक ब्षांकरिता सवलतीच्या मूल्यांच्या 
प्रतिपूर्तीपोटी रु.५२४,४८,५६,२७१.०० इतकी रक्‍कम देयं आहे. 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे मार्च, ooo अखेरपर्यंत थकित प्रधासी 
कराची रक्‍कम रु.२८०,९२,०००,००/- असून सन २०००-२००१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रवासी . 
कराची रक्‍कम रु.२२५,०१,२९,९४७.०० इतकी आहे. अशाप्रकारे मार्च, २००१ पर्यंत एकूण 
थकित प्रबासी कराची रक्‍कम रु. ५०५,९३,२९,९४७.०० इतकी रा.प. महामंडळाकडून शासनास 
येणे आहे. | रि 
संदर्भाधिन क्र.(१) येथील दिनांक २०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सबलतींच्या . 
मूल्यांच्या रकमेची प्रतिपूर्ती थकीत प्रबासी कराच्या रक्कमेतून समायोजित करावयाचा असल्याने 
. बर नमूद केलेली सवलतीच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीच्या रक्‍कमेपैकी रु.५०५,९३,२९,९४७/- इतको 
_ रक्‍कम उक्त थकीत प्रवासी कराच्या were पुस्तकी समायोजन .करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. - 
: २. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देय असलेल्या सबलतींच्य़ा मूल्यांची रक्‍कम 
रु. ५०५९३,२९,९४७/- ही "मागणी mate २०४१-बाहनांबरील कर-००१, संचालन व 
प्रशासन - cog?) (एक) परिवहन आयुक्‍त २० - इतर खर्च. (२०४१ ००१८)" या 
लेखाशीर्षाखाऱनी सन २००१-२००२ यां आर्थिक वर्षी केलेल्य़ा अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्च 
. दर्शवून प्रवासी कराची रक्कम. रु.५०५,९३,२९,९४७.०० इतकी "००४२-मालावरील व 
| ऊतारुंबरील कर १०१, - कर वसुली (००४२ cots) (०२) उतारुबरील करांपासून मिळालेल्या :. 
जमा रकम" या लेखाशीरषांखाली महाराष्ट्र मार्ग परिबहन महामंडळाकडून प्रवासी करापोटी जमा 
दर्शवून; पुस्तकी समायोजित करण्यात याबी 
३.. सदर शासन निर्णय, वित्त बिभांगाच्या संहमतीने ब त्या निभागाच्या.अंनौपधारिक संदर्भ 
क्र. सौआर-३२६/२००९/ब्यय-८, दिनांक २६-३.२००२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. ' 
: महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, . | 


| (दे. आ. गावडे ) 
. कार्यासन. अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


